RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती 


वर्ष ४ , अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


फाटा , 


, 


राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशा. ), नाशिक विभाग , नाशिक 
वस्तू व सेवाकर भवन, प्रशांतनगर, पाथर्डी 

नाशिक -१० 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय राज्यकर कायदा ( मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७) प्रमाणे 

क्रमांक नावि / रासआ/ आस्था-४/ सी - नमुने / अवैध / २०१८ / ब-२३८८ 
ज्याअर्थी, व्यापारी सार्थक एजन्सीज, फार्मासिट्युकल डिस्ट्रीब्युटर्स, नाशिक, पत्ता - शॉप नं . ०३, शिवगंगा अपार्टमेंट , मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नाशिक ४२२ २०३, केंद्रीय राज्यकर कायदा नोंदणी दाखला व्हॅट टिन क्रमांक २७६६०७५४३४२ सी यांजकडून कळविण्यात आले 
आहे की , मध्यवर्ती विक्रिकर अधिनियम, १९ ५६ चे कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) प्रमाणे त्यांना मंजूर करण्यात आलेले घोषणापत्रे 
नमुना-सी क्रमांक ४७०६२१ आणि ४७०६२३ ( एकूण ०२ घोषणापत्र - सी ) हे हरविले आहे. त्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्र ( मराठी ) लोकमत , 
नाशिक , रविवार, १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आणि देशदूत टाईम्स ( इंग्रजी ) नाशिक , रविवार , १८ फेब्रुवारी २०१८ तशा प्रकारची जाहिरात 
दिली आहे . 

त्याअर्थी, मी , व्ही. एस. डोके, राज्यकर सहआयुक्त ( व्हॅट -प्रशा.), नाशिक विभाग, नाशिक मध्यवर्ती विक्रिकरच्या नियम ४ अ पैकी 
पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू नमुना - सी क्रमांक ४७०६२१ आणि 
४७०६२३ ( एकूण ०२ घोषणापत्र - सी ) अवैध ठरविण्यात आले आहे. 


~ 


नाशिक , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


व्ही . एस . डोके , 
राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशा.), 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF GOODS AND SERVICES TAX , 

NASHIK DIVISION , NASHIK 


NOTIFICATION 


[Notification under sub -rule ( 7 ) of rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay) Rules , 1957] 

No. ND / JCGST /C - forms/invalid /2018 /B - 2388 
Whereas, it has been reported by Sarthak Agencies Pharmaceutical Distributors, Address 
Shop No. 03 , Shivganga Apts., Makhmalabad Road , Panchavati, Nashik 422 003 , Tin Holder 
No. 27660754342- C that the declarations referred to in sub -section ( 4 ) of section 8 of Central Sales 
Tax Act , 1956 (LXXIV of 1956 ) in Form ‘ C’issued to them bearing Nos . 470621 and 470623 ( Total 
2 declaration in ‘ C Forms) has been lost . The advertisement was given in local newspaper 
(Marathi) Lokmat , Nashik , Sunday, 18th February 2018 and Deshdoot Times (English ) Nashik , 
Sunday , 18th February 2018 . 

I, V. S. Doke , Joint Commissioner of Goods and Services Tax, Nashik Division , Nashik in 
exercise of the powers vested in me under sub -rule (7 ) of Rule 4 ( A ) of CST ( Bombay ) Rules , 1956 
hereby declare that the said declarations in form ‘ C ’ bearing No. 470621 and 470623 ( Total 2 
declaration in C forms) should be considered as invalid . 


Nashik , 
dated 6th June 2018 . 


V. S. DOKE , 
Joint Commissioner of Goods and 
Services Tax, Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १ ९ ४० 

जिल्हा परिषद , चंद्रपूर 

क्रमांक वित्त / वाले / टे -१७ / १८०४/ २०१८ 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १३६ (१ ) व (९ ) अन्वये मी , जितेंद्र पापळकर , 

मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद , चंद्रपूर याद्वारे जिल्हा परिषद, चंद्रपूरचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय वर्षाचे लेखा नमुना २१ (ई) मध्ये प्रसिद्ध 
करीत आहे . 

जिल्हा परिषद , चंद्रपूर चे सन 2015-16 या वर्षाच्या वार्षिक लेख्याचा जमा व खर्चाचा लेखाशिर्षनिहाय गोषवारा 


नमुना 21 ( ई ) 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 1961 चे कलम 136 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, 1968 चे 

नियम 66 ( अ ) ( 8) व ( 9 ) अन्वयेजिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या लेख्यासह सन 2015-2016 या वित्तीय वर्षाचा गोषवारा 


खर्च 
लेखाशिर्ष 


सांकेतांक क्र . 


एकुण 
3064609136 


महसुली खर्च 


जमीन महसुल 


2010 


जमा 
सांकेतांक क्र . 

लेखाशिर्ष 
सुरुवातीची शिल्लक ( 01.04.2015 ) 
महसुली जमा 

0028 व्यवसाय व्यापार इत्यादी वरील कर 
0029 
0030 मुद्रांक व नोंदणी शुल्क 
0049 व्याजाध्याजमा रकमा 
0059 सार्वजनिक मालमतेपासुन उत्पन्न 
0202 शिक्षण 
0210 आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण 
0215 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
0406 यनीकरण 
0435 इतर कृषी विषयक कार्यक्रम 
0515 पंचायतराज कार्यक्रम 
0702 

लहान पाटबंधारे 
2010 विज अपारंपारीक उर्जा साधने 
2049 

व्याज प्रदाने 
2053 जिल्हा प्रशासन ( सा.प्र.चि.) 
2053 जिल्हा प्रशासन ( म.बा.क. ) 
2053 जिल्हा प्रशासन ( DCPS ) 
2059 सार्वजनिक बांधकामे 
2202 सर्वसाधारण शिक्षण 
2205 कला संस्कृती आणि ग्रंथालये 
2206 बाजार आणि जत्रा 
2210 विद्यकीय च सार्वजनिक आरोग्य 
2211 कुटुंब कल्याण ( आरोग्य विभाग) 
2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता (पंचायत ) 
2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता ( ग्रा.पा.पू. ) 
2225 अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे कल्याण 

(शिक्षण कृषी विभाग ) 
2225 अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे कल्याण 

( समाज कल्याण विभाग) 
2235 सामाजीक सुरक्षा व कल्याण ( स.क.) 
2235 सामाजीक सुरक्षा व कल्याण (वित्त , 

सा.प्र.नि.) 
2235 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ( म.या.क. ) 
2235 सामाजिक सुरक्षा य करल्याण ( आरोग्य ) 
2236 महिला व बालकल्याण 
2245 नैसर्गीक आपत्तीचेनिवारणार्थ( ग्रा.पा.पु.) 


69407 
175166009 
247400000 
23481645 

4815606 
79922442 

2458586 
53666456 
54927001 
4023124 
23455991 
17430807 

2919475 
15353000 
979874826 

1600000 
35515000 
144645364 
4621338915 
4806000 

0 . 
409592722 
175239765 
321465000 
185474220/ 
70314000 / 


2049 


2053 
2053 
2053 
2059 
2202 
2205 
2206 
2210 
2211 
2215 
2215 
2225 


चिज अपारंपारीक उर्जा साधने 
व्याज प्रदाने 
जिल्हा प्रशासन ( सा.प्र.वि. ) 
जिल्हा प्रशासन ( म.बा.क. ) 
जिल्हा प्रशासन ( DCPS ) 
सार्वजनिक बांधकामे 
सर्वसाधारण शिक्षण 
कला संस्कृती आणि ग्रंथालये 
बाजार आणि जत्रा 
वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य 
कुटुंब कल्याण ( आरोग्य विभाग ) 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ( पंचायत ) 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता ( ग्रा.पा.पू. ) 
अ.जा., अ.ज. च इ.मा.व. यांचे कल्याण 
(शिक्षण कृषी विभाग ) 
अ.जा..अ.ज . व इ.मा.व. यांचे कल्याण 
( समाज कल्याण विभाग ) 
सामाजीक सुरक्षा य कल्याण ( स.क.) 
सामाजीक सुरक्षा य कल्याण (चित्त . 


0 
15353000 
917655495 

8135528 
35515000/ 
244214803 
44150435921 

3874384 

374862 
422937260 
166645407 
321465000 
276215305 

3000000 


206961993 


2225 


153447347 


4522000 
9580000 


2235 
2235 


45559872 
1468873 


2235 


2235 


21416431 

18100001 
161613456 
38959000 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ( म.बा.क.) 
सामाजिक सुरक्षा च कल्याण ( आरोग्य ) 
महिला व बालकल्याण 
नैसर्गीक आपत्ती निवारणार्थ( ग्रा.पा.पु .) 


37927979 

1803600 
105248396 
33633367 


2236 
2245 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


एकुण 
121391146 


148724292 


0 


18750623 


120098599 


22276443 


498540901 


68538326 


9801626 


18941868 


116546891 


1939249 


18308646 


355091958 
54845887 


सांकेतांक क्र . 

लेखाशिर्ष 
2401 पिकसंवर्धन ( कृषी विभाग) 
2403 पशुसंवर्धन 
2505 ग्रामीण रोजगार ( बांधकाम विभाग ) 
2505 ग्रामीण रोजगार ( लघु सिंचाई विभाग ) 
2515 इतर ग्रा.वि.का. ( पंचायत विभाग ) 
2515 इतर ग्रा.वि.का. ( बांधकाम विभाग ) 
2515 इतर ग्रा.वि.का.(केंद्रीय वित्त आयोग ) 
2515 पंचायत राज कार्यक्रम 
2553 खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

अतिरीक्त के द्रीय सहाय्य निधी 
2702 लहान पाटबंधारे (सिंचाईविभाग ) 
2810 अपारंपारीक उर्जा स्त्रोत 
2853 खनिज विकास निधी ( बांधकाम विभाग ) 
3054 मार्ग व पुल ( बांधकाम विभाग ) 
3451 सचिवालय आर्थीक सेवा 
3452 पर्यटन ( ग्रा.पा.पू. विभाग) 
3604 स्था.सं. व पं.रा. संस्था यांना नुकसान 

भरपाई व अभिहस्तांकीत रकमा 
एकुण महसुली जमा 
भांडवली जमा 

4236 म.बा.क. वरील भांडवली जमा 
4403 पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च 
4515 इतर गा.वि.का. वरील भांडवली खर्च 
4711 

पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च 
7610 पंचायत कर्मचाऱ्यांना कर्जे 
8342 इतर ठेवी ( DCPS ) 

8443 नागरी ठेवी 
एकुण भांडवली जमा 
एकुण महसुली जमा + भांडवली जमा 
एकुण सुरुवातीची शिल्लक + महसुली + भांडवली जमा 

वित्तप्रेषण 
एकुण महसुली जमा + भांडवली जमा + वित्तप्रेषण 


442142 


खर्च 
सांकेतांक क्र . 

लेखाशिर्ष 
132518924 2401 पिकसंवर्धन ( कृषी विभाग) 
148297776 2403 पशुसंवर्धन 

0 2505 ग्रामीण रोजगार ( बांधकाम विभाग ) 

2505 ग्रामीण रोजगार ( लघु सिंचाई विभाग) 
125016234 2515 इतर ग्रा.वि.का. ( पंचायत विभाग ) 

24520000 2515 इतर ग्रा.वि.का. ( बांधकाम विभाग ) 
432695722 2515 इतर ग्रा.वि.का.( केंद्रीय वित्त आयोग ) 
01 2515 

पंचायत राज कार्यक्रम 
12111328 2553 खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
2042193 

अतिरीक्त कें द्रीय सहाय्य निधी 
179949955 2702 लहान पाटबंधारे (सिंचाई विभाग ) 

4078643 2810 अपारंपारीक उर्जा स्त्रोत 
21251826 2853 खनिज विकास निधी ( बांधकाम विभाग ) 
253421000 / 3054 मार्ग व पुल ( बांधकाम विभाग) 
92783000 3451 सचिवालय आर्थीक सेवा 

2877001 3452 पर्यटन ( ग्रा.पा.पू. विभाग) 
30000000 3604 स्था.सं. व पं.रा. संस्था यांना नुकसान 

भरपाई व अभिहस्तांकीत रकमा 
9259698241 एकुण महसुली खर्च 

भांडवली खर्च 
01 4236 म.बा.क. वरील भांडवली जमा 

01 4403 पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च 
127062232 4515 इतर मा.वि.का. वरील भांडवली खर्च 

o 4711 पुरनियंत्रण प्रकल्पायरील भांडवली खर्च 
41445203 7610 पंचायत कर्मचाऱ्यांना कर्ज 

1400000/ 8342 इतर ठेवी ( DCPS ) 
2280270498 8443 नागरी ठेवी 
2450177933/ एकुण भांडवली खर्च 
11709876174/ एकुण महसुली + भांडवली खर्च 
147744853101 
6301231716 

वित्तप्रेषण 
18011107890/ एकुण महसुली + भांडवली खर्च + वित्तप्रेषण 

अखेरची शिल्लक ( 31.03.2015 ) 
21075717026/ एकुण ( महसुली + भांडवली खर्च + वित्तप्रेषण + 

अखेरची शिल्लक ) 


2972398 


8786730065 


6263395 


685907 


56995299 

0 
11768158 


8589801 


27802557551 


2856827494 


11643557559 


6301231716/ 
17944789275 

3130927751 
21075717026 


एकुण ( सुरुवातीची शिल्लक + महसुली + भांडवली जमा 
+ वित्तप्रेषण ) 


जितेंद्र पापळकर 

( भा.प्र.से. ), 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


4 


Serial No. M - 1885 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 334 OF 2010 . 


In the matter of sections 433( e ) and 434 of the 
Companies Act, 1956 ; 

AND 


In the matter of M /s . BHUKHANVALA POWER TOOLS 

PRIVATE LIMITED , a Private Ltd. Company 
incorporated under the provisions of the Companies 
Act, 1956 and having its Registered Office at Unit No. 
512 ,Morya Landmark , 5th Floor, Off New Link Road , 

Near Infinity Mall, Andheri (W.), Mumbai 400 053 . 
CIN No. U28930MH2005PTC152808 


SBIGlobal Factors Ltd., 
( Formerly known as M /s . Global Trade 
Finance Ltd.), a Limited Company incorporated 
under the provisions of the Companies Act, 1956 
having its Registered Office atMetropolitan 
Building , 6th Floor, Bandra -Kurla Complex , 
Bandra (E.),Mumbai 400 051. 


Petitioners . 


Advertisement of the Company Petition 
A Petition under section 433 (e ) and 434 of the Companies Act, 1956 for winding -up of the above 
named Company, was presented on 23rd August 2011, by the Petitioner, Creditors of the Company and 
the said Petition was admitted on 12th March 2018 , by the Hon ble Mr. Justice K. R. Shriram and the 
same is now fixed for hearing before the Company Judge on 7th June 2018 , at 11-00 o clock in the 
forenoon or soon thereafter . 


ANY PERSON (S )/CREDITOR AND /OR CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing the 
said Petition , should send to the Petitioner or his Advocate at his office address mentioned hereunder, a 
notice of his intention signed by him or his Advocate with his full name and address , so as to reach the 
Petitioner or his Advocate mentioned here under not later than five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate . A copy of the 
Petition will be furnished by the Petitioner s Advocates to any creditors / contributory on payment of the 
prescribed charges for the same. Any Affidavit intended to be used in opposition and / or in support to 
the Petition , should be filed before this Hon ble Court and a copy thereof served on the Petitioners not 
less than five days before the date fixed for the hearing . 

Mumbai, dated this 15 day ofMay, 2018 . 


M /s . K. ASHAR AND CO ., 
Advocates and Solicitors . 


Medows House , 4th & 5th Floors , 
39 , Nagindas Master Road, 
Fort, Mumbai 400 023 . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


Serial No. M - 1886 


MULTI COMMODITY EXCHANGE CLEARING CORPORATION LIMITED 


Securities and Exchange Board of India (SEBI), in exercise of its powers under section 9 of the 
Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 , vide its Letter No. SEBI/HO /CDMRD /DEA/OW /P /2018 / 
015324/1 , dated May 25 , 2018 approved the following amendments in the Bye -laws ofMulti Commodity 
Exchange Clearing Corporation Limited (MCXCCL ). The amendments to the Bye- laws of MCXCCL shall 
be effective from the date of grant of recognition to MCXCCL by SEBI. 


Amendments in the BYE -LAWS of MCXCCL 


1. In Bye-law 8.2.4 of theMCXCCL Bye -laws, in clause (a ) of second proviso , for the word " Clearing 
House ” wherever they occur, the word " Clearing Corporation ” shall be substituted . 

2. In Bye -law 8.2.4 of the MCXCCL Bye - laws, for clause (b) of second proviso , the following clause 
shall be substituted , namely 

“ b . the nature of the guarantee by the Clearing Corporation is strictly financial, that is , in case 
of buyer default or seller default, the Clearing Corporation shall guarantee financial compensation to 
make good any monetary loss to non -defaulting party." 


3. In Bye -law 8.5.2 of the MCXCCL Bye -laws, after the words and accordingly the rights and 
liabilities , of buying Clearing Member to the Selling Clearing Member ” the following words and symbols 
shall be inserted , namely — 

"However, the responsibility of Clearing Corporation under novation shall be for guarantee of 
funds pay-out till marking of delivery and for guarantee of financial compensation (to make good 
losses of non - defaulting party ) in case of default (in goods or funds pay - in ) after marking of delivery . 
In case of disputes pertaining to quality or quantity /any damages arising after the delivery shall be 
addressed through the complaint redressal mechanism , including arbitration mechanism of the 
Clearing Corporation and can be settled in terms of financial compensation ”. 


MRUGANK PARANJAPE , 

Director . 


Mumbai. 
dated the 12th June 2018 . 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


Serial No. M - 1887 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 446 OF 2016 . 


In the matter of sections 433 ( e ), 433 ( f ) and 434 of the 

Companies Act, 1956 ; 


AND 


In the matter of winding up of Sudar Industries Ltd 

having its registered office at Plot No. 27 and 29 , 
Village Paud , Mazgaon Road , Taluka Khalapur , 
Maharashtra 410 222 . 


Withal Commercial Pvt. Ltd .. 
27 , Brobourne Road, 3rd Floor, 
Room No. 305 , Kolkata 700 001. 


Petitioner. 


Advertisment of the Company Petition 
A Petition for winding up of the abovenamed company was presented on 07.01.16 by the Petitioners 
above -named , creditors of the company and the said petition was admitted on 31st October 2017 and 
the same is made returnable on 15th January 2018 . 

ANY PERSON (s )/ CREDITORS OR CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing the said 
Petition should send to the Petitioner or his advocate at his office address mentioned herein under a 
Notice of his intention signed by him or his advocate with full name and address so as to reach the 
Petitioner or his advocate mentioned herein under not later than five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate . 


A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner s advocate to any creditor or contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 


Any affidavit intended to be used in opposition and /or in support to the Petition should be filed in 
court and a copy thereof served on the Petitioner s Advocate not less than five days before the date 
fixed for hearing. 


Dated this 9th Day of November 2017 . 


NEHA MEHTA & CO . 
Advocates for the Petitioner . 


422 , Yusuf Building , M. G. Road , 
Fort, Mumbai 400 001 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महापारेषण 


प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी 

मर्यादित 


. 


No. MSETCL/ CO/ P & S/Scheme-I/P.N./6575.—विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश 
क्रमांक ०६ / प्र.क्र . - ३१२ /उर्जा/ ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण 
कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत 

आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील वीजेचे पारेषण, वितरण अगर महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं.मर्या. च्या समन्वय , 
संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

२. खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना 
वीज पुरवठा करण्यासाठी , तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत निष्कासन व्यवसथा/विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे : 

( १) नाशिक जिल्ह्यात, १३२ के.व्ही. मनमाड उपकेंद्रामध्ये सुधारणा करून २२० के.व्ही. मनमाड उपकेंद्र उभारणे, (i) १३२ 
के.व्ही. मनमाड उपकेंद्रामध्ये, १०० एम.व्ही.ए., २२०/१३२ के.व्ही. रोहित्र उच्च विद्युत दाब / लघु विद्युत दाब बे सह उभारणे-२ नं ., 
(ii ) २२० के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे-४ नं ( २२० के.व्ही. मालेगाव उपकेंद्रासाठी -२ नं . आणि २२० के . व्ही . मनमाड उपकेंद्रासाठी 
२ नं .), ( iii ) त्याच मार्गिका / ROW चा वापर करून , १३२ के.व्ही. मालेगाव- मनमाड एकेरी वाहिनीची २२० के.व्ही. मालेगाव 
मनमाड दुहेरी वाहिनी उभारणे -३६ कि.मी. ( अ) २२० के . व्ही . अरुंद बहुपथ वाहिनी उभारणे-६ कि.मी. ( मनमाड उपकेंद्राच्या शेवटी 
३ कि.मी. आणि मालेगाव उप केंद्राच्या शेवटी -०३ कि.मी., ( ब) २२० के.व्ही . द्विपथ वाहिनी उभारणे-३० कि.मी. , (iv ) १३२ के.व्ही. 
चांदवड- लासलगाव आणि १३२ के.व्ही. चाळीसगांव-पिंपरखेड वाहिनीची पुनर्रचना करणे, (v ) १२.५ एम.व्ही.ए., १३२/३३ के.व्ही 
रोहित्र स्थलांतरीत करणे, ( vi ) अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही संधारित्र बँक स्थलांतरित करणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च, 
रु . ९ ४१६.१२ लाख इतका आहे . 


( २ ) रायगड जिल्ह्यात, २२० के.व्ही . उलवे नोड ( GIS ) उपकेंद्र उभारणे, (i ) ५० एम.व्ही.ए. २२०/३३ के.व्ही. रोहित्र बे 
सह उभारणे-२ नं . ( ii ) २२० के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे-४ नं ., ( iii ) ३३ के.व्ही. फिडर बे उभारणे-६ नं . या योजनेचा अंदाजित 
खर्च रु . १० ९ ५४.७६ लाख इतका आहे. 


( ३) ठाणे जिल्ह्यात , ४०० के.व्ही. तारापूर -पडघे द्विपथ वाहिनीच्या दोन्ही पथावर ४०० के.व्ही पडघे- II ( कुडूस ) उपकेंद्रापर्यंत 
लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे . (i) ४०० के.व्ही. तारापूर - पडघे द्विपथ वाहिनीच्या दोन्ही पथावर ४०० के.व्ही. पडघे- II ( कुडूस ) 
उपकेंद्रापर्यंत द्विष्टधारा कंडक्टर वापरून लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे-४.६ कि.मी. , (ii) ४०० के.व्ही . कुडूस उपकेंद्रासाठी , ४०० 
के.व्ही. शेवट ( End ) बे उभारणे. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ६५३५.३७ लाख इतका आहे. 

( ४) पुणे जिल्ह्यात , ४०० के.व्ही . लोणीकंद - कराड वाहिनीवर निर्माणाधीन ४०० के.व्ही . हिंजवडी- जेजूरी वाहिनी कॉरीडॉरचा 
वापर करुन ४०० के.व्ही. जेजूरी उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे. (i) ४०० के.व्ही. लोणीकंद-कराड वाहिनीवर 
निर्माणाधीन ४०० के.व्ही . हिंजवडी-जेजूरी वाहिनी कॉरीडॉरचा वापर करून ४०० के.व्ही. जेजूरी उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी 
उभारणे. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . १७७.६० लाख इतका आहे . 


( ५ ) रायगड जिल्ह्यात, २२०/३३ के.व्ही. पनवेल-II ( GIS ) उपकेंद्र उभारणे . (i) ५० एम.व्ही.ए. २२०/३३ के.व्ही . रोहित्र 
बे सह उभारण -२ नं . (ii) २२० के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे- ४ नं . (iii ) ३३ के . व्ही . फिडर बे उभारणे -६ नं. या योजनेचा 
अंदाजित खर्च रु . १०२०३.३५ लाख इतका आहे. 


~ 


( ६ ) पुणे जिल्ह्यात, २२०/३३ के.व्ही. खेड शहर ( रेतवाडी) उपकेंद्र उभारणे. ( अ) ४००/२२० के.व्ही. तळेगाव (पीजीसीआयएल ) 
उपकेंद्रापासून २२०/३३ के.व्ही. खेड शहर (रेतवाडी ) उपकेंद्रापर्यंत -२२० के.व्ही. वाहिनी उभारणे -४२ कि.मी. , (i) २२० के.व्ही. तळेगाव 
( पीजीसीआयएल ) उपकेंद्राच्या शेवटी आणि प्रस्तावित खेड शहर ( रेतवाडी ) उपकेंद्राच्या शेवटी प्रत्येकी २२० के.व्ही. अरुंद पाया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


९ 


असलेले बहुपथ वाहिनी उभारणे -३ कि.मी., ( ii ) २२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनी उभारणे -३६ कि.मी. , ( ब) प्रस्तावित २२० के.व्ही . 
खेड शहर (रेतवाडी) उपकेंद्रासाठी -२२० के.व्ही. लोणीकंद-I- काठापूर द्विपथ वाहिनीच्या एका सर्कीटवर लिलो पद्धतीने वाहिनी 
उभारणे -५ कि.मी. , (i) २२० के.व्ही. खेड सिटी उपकेंद्राच्या शेवटी २२० के.व्ही. अरुंद पाया असलेले बहुपथ वाहिनी 
उभारणे -५ कि.मी. , (ii ) ५० एम.व्ही.ए., २२०/३३ के.व्ही . रोहित्र बे सह उभारणे-२ नं ., (iii ) ३३ के.व्ही . आऊटलेटस 
उभारणे -६ नं., (iv ) २२० के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे -४ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु. १३४६४.९ ७ लाख इतका आहे . 

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना 
देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( प्रकल्प-योजना ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , 
३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं. सी -१९, बांद्रा -कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई, 
दिनांक ५ जून २०१८ . 


गणपत मुंडे, 
संचालक ( संचलन ) . 


भाग दोन (संकीर्ण ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


Serial No. M - 1888 


Notice 


TATA MOTORS LIMITED 


Regd. Office : Bombay House , 24 , Homi Mody Street, Mumbai 400 001 . 


Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the Company has 
been lost/misplaced and the holder of the said securities/applicant has applied to the Company to issue 
duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
duplicate certificate without further intimation . 


Name of the Holder 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 

Nos . 


Bidyut Pratap Bhanjdeo 


335 


38541966-38542300 


Equity shares of 

Rs. 2 each 


BIDYUT PRATAP BHANJDEO . 


Place :Mumbai, 
Date : 14th June 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


११ 


IN THE PUBLIC TRUSTS REGISTRATION OFFICE , GREATER MUMBAI REGION , MUMBAI 

Dharmadaya Ayukta Bhavan , 2nd Floor, 83 , Dr. Annie Besant Road , Worli,Mumbai 400 018 


Public Notice of Inquiry 


Amalgamation Application u /s 50 (A ) (2 ) 


No. Acc /VIII/68 /2017 


( 1) Rachana Tiwari 
( 2 ) Rama Tiwari 
( 3 ) Indu Bansal 
( 4 ) Archana Vazifdar 


Applicants 


In the matter of, — 
( 1) P. L. Tiwari Charitable Trust, 

PTR No. E - 14367 (Mumbai). 


INTO 


(2 ) Indu Clinic Charitable Trust 

PTR No. E - 14313 (Mumbai). 


To , 

All concerned having interest 


WHEREAS , the trustees of the above trust filed a Amalgamation Application under Section 50 (A )( 2 ) 
of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 and inquiry is to be conducted by the Assistant Charity 
Commissioner, Greater Mumbai Region , Mumbai. Viz . 


NIL 


1. Whether this property is the property of the trust and 

could be registered in the trust name ? 


This is to call upon you to submit your objection if any , in the matter before the Assistant Charity 
Commissioner, Greater Mumbai Region , Mumbai at the above address within 30 days from the date of 
publication of this notice . 


If no such submissions of objections are received within the prescribed time limit, it will be presumed 
that nobody is interested in this matter and does not want to submit any say or objection and in that 
case the matter will be proceeded further and orders will be passed on merit , expart. 


Given under my hand and the seal of the Charity Commissioner, Maharashtra State , Mumbai. 


This 15th Day of the Month of June, 2018 . 


N. M. SALGAONKAR , 

l/c . Superintendent ( J), 
Public Trust Registration Office , 
Greater Mumbai Region ,Mumbai. 


ATT HA (Hohlub)—3 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

IN INSOLVENCY 
INSOLVENCY PETITION NO . 28 OF 2017 

I. R. 240 of 2018 


Re.- Mahesh S. Parekh , 

age 73 years, Occ . : Business Indian Inhabitant 
ofMumbai Proprietor of M /s. Shreeji Trade Corporation , 
404 - A ,Matruchaya Building , Narsi Natha Street, 
Mumbai 400 009 and residing at 3/4 , Ghanashyam Baug, 
Kama Lane, Hansoti Lane, Ghatkopar (West), 
Mumbai 400 086 . 


Insolvent/Own Petitioner. 


Ex -parte : 

Mahesh S. Parekh 


Debtor. 


Notice is hereby given that the abovenamed Debtor presented a petition to this Honourable Court on 
the 9th October, 2017 , praying for the benefit of the Presidency Towns insolvency Act 1909 (Ill of 1909 ) 
and for an Order adjudging him as an Insolvent. 

That on the 4th May, 2018 order of adjudication has been passed against the said Debtor, whereby 
he has been adjudged Insolvent and all the estate and effects of the said Insolvent vested in the Official 
Assignee of this Honourable Court. 


Dated this 5th day of June, 2018 . 


DILIP R. TALEKAR , 
Insolvency Registrar, 
High Court, Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१३ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सोलापूर 

प्लॉट नंबर -२, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी , 
आर्कीटेक्ट कॉलेजच्या पाठीमागे, कुमठा नाका परिसर, सोलापूर 

दुरध्वनी क्रमांक ०२१७ २६०७६०० 
E Mail : poitdp.solapur-mh@gov.in 


कंत्राटी क्रिडाशिक्षक /क्रिडा मार्गदर्शक निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , सोलापूर 


कंत्राटीक्रिडाशिक्षक / क्रीडा मार्गदर्शक ११ महिन्यांच्या कराराने नियुक्तीसाठी जाहिरात सन २०१८-१९ 

क्र . आस्था. २०१८ / प्र. क्र ./ का -१( २)/ १७७६ / सोलापूर 

( जाहिरात क्रमांक १/२०१८ ) 
सदरची जाहिरात व अर्जाचा नमुना https://solapur.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आह. 

महाराष्ट्र शासन , आदिवासी विकास विभाग शा . नि . क- शाआशा-२०१८ / प्र.क्र .८४/ का .१३ , दिनांक ६ मार्च २०१८ 
अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , सोलापूर, यांचे अधिनस्त असलेल्या 
शासकीय आश्रमशाळांसाठी पुढील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे कंत्राटी पध्दतीने ( रुपये २५,००० / - इतक्या एकत्रित येतनावर ) 
क्रिडा शिक्षक / क्रिड़ा मार्गदर्शक नियुक्त करण्यासाठी अर्हताधारक पात्र उमेदवारांकडून दिनांक ११ जून २०१८ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजेपासून ते अंतिम मुदत दिनांक २१ जून २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास पोहचतील अशा 
पध्दतीने रजिस्टर पोस्टाने / रपीड पोस्टाने सोबतच्या नमुन्याप्रमाणे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दिनांक २१ जुन २०१८ रोजी 
सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत या अंतिम मुदतीनंतर प्राप्त होणा - या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही . 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , सोलापूर अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाचे कंत्राटी क्रिडा शिक्षक / 
क्रिडा मार्गदर्शक व संख्या 
पदाचे नांव नियुक्तीचेठिकाण 

संख्या 
कंत्राटी 

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, होटगी , ता . दक्षिण 
क्रिडाशिक्षक / क्रिडा | सोलापूर , जि . सोलापूर 
मार्गदर्शक शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, सवतगव्हाण , ता . 

०१ 
माळशिरस , जि . सोलापूर 
एकूण 

०२ 


अ.क्र . 


सकाळी ११.०० 


शैक्षणिक अर्हता ( अर्ज करते वेळी उमेदवाराने सदर अर्हता धारण केलेली असणे आवश्यक आहे. ) 
अ.क्र . पदाचे नांव व आवश्यक शैक्षणिक पात्रता 

मुलाखतीचे 

मुलाखतीची 
चेतन 

ठिकाण दिनांक व वेळ 
कंत्राटीक्रिडा सर्वसाधारण उमेदवार क्रिडा विषयाचा पदवीधर जिल्हाधिकारी ३० जुन २०१८ 
शिक्षक / क्रिडा उमेदवारांसाठी असावा. 

कार्यालय , 
मार्गदर्शक ( माजी सैनिक , ( एन.आय.एस./ बी.पी.एड./ बी.एड. सोलापूर 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त शारिरिक शिक्षण ) 

वाजता 
११ महिन्याचा पोलीस अधिकारी/ तसेच किमान विदयापीठ स्तरावर 
कंत्राटी पध्दतीवर कर्मचारी यांचे कोणत्याही खेळाचे प्रतिनिधीत्व 

व्यतिरिक्त असलेल्या केलेला असावा. 
एकत्रित वेतन र . उमेदवारांसाठी ) 

२५०००/ माजी सैनिक , उमेदवार हा कोणत्याही विषयाचा 
( अक्षरी रुपये स्वेच्छा सेवानिवृत्त पदवीधर तथा किमान विद्यापीट 
पंचवीस हजार पोलीस अधिकारी / स्तरावर कोणत्याही 

खेळाचे 
मात्र ) कर्मचारी यांचेसाठी प्रतिनिधीत्व केलेले असावा . 
स्पष्टीकरण 
५. सदर पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणीक व इतर अनुषंगीक पात्रता धारण केली असेल अशाच उमेदवारांच्या 

अजांचा विचार केला जाईल . आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणा- या उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात येतील. 
सोलापूर जिल्हयाचा विचार करता कंग्राटी पध्दतीने सोलापूर जिल्हयातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
अंतर्गत नियुक्तीचे ठिकाणे दोन असल्याने निवड करताना १ ) नामयंत खेळाडू . २) माजी सैनिक , ३) स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी ,१ ) विशेष क्रीडा अहंता, ५) किमान विदयापीठ स्तरावर मैदानी खेळाचे प्रतिनिधीत्व 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


केलेले या बाबीबद्दल अर्जा सोबत जोडलेले पुरावे व कागदपत्रे छाननी करुन मुलाखतीसाठी बोलविण्याचा निर्णय 
शासकीय आश्रमशाळांसाटी क्रिडा शिक्षकाची / क्रिडा मार्गदर्शकाची निवड करण्यासाठी गठीत केलेली जिल्हा निवड 
समिती करेल . 
* नमुद केलेल्या मुलाखतीचा दिनांक य वेळ अंदाजित असून अपरिहार्य कारणास्तव अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा 
शासन आदेशाने विहीत दिनांकास मुलाखती घेणे शक्य नसेन तर निवड समिती ठरवून देईल त्याप्रमाणे सोईनुसार 

मुलाखती घेणेत येईल याबाबत वृत्तपत्राद्वारे / कार्यालयाच्या माहिती फलकाद्वारे कळविणेत येईल , 
४. प्राप्त अर्जदारांनमधून शैक्षणिक व क्रिडा नैपुण्य गुणवत्तेनुसार निवडक उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांना दूरध्वनीद्वारे | 

भ्रणध्वनीद्वारे/ रजिस्टर पोस्टाने मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल , यास्तव उमेदवारांनी आपला दुरध्वनी क्रमांक / 

भमणध्वनी क्रमाक / पत्ता पिनकोडसह बिनचूक नमूद करावा . 
५. मुलाखतीसाठी पात्र/ अपात्र उमेदवारांची यादी, कागदपत्रे तपासणी/ छाननी, च या संबंधीत सुचना कार्यालयाच्या 

माहिती पटलावरदिनांक २५/०१/२०१८ रोजी उपलब्ध करण्यात येतील . 
६. निवड करण्यात आलेल्या उमेदवाराची क्रिडा प्रमाणपने संचालक , क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 

कार्यालयाकडे तपासणीसाठी पाढविणेत येवून सदर प्रमाणपत्र वैध ठरल्यानंतरच सदर उमेदवारांना नेमणूक देण्यात 

यईल . 
७. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील गहिवासी असावा . अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे शासनाने प्राधिकृत 

केलेल्या सक्षम अधिका -यांचे प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे . 
८. क्रिडा शिक्षक /क्रिडा मार्गदर्शक निवडीकरिता उमेदवार शारिरीकद्दष्टया तंदुरुस्त असणे व किमान विद्यापीठ स्तरावर 

कोणत्याही मैदानी खेळाचे प्रतिनिधीत्व केलेले असणे गरजेचे आहे . 
९. उमेदवारांनी अर्जात माहिती भरतांना मूळ कागदपत्रावरुन बिनचुक माहिती भरावी. अर्जात भरलेली माहितीच्या 

आधारे मुलाखतीमध्ये प्राप्त गुणानुक्रमानुसार नियुक्तीस पात्र उमेदवारांनी त्याचे मुळ शैक्षणिक व इतर कागदपत्र 
पडताळणी करणे करीता अंतरीम स्वरुपात यादी प्रसिध्द करण्यात येईल . ज्या उमेदवारांची जाहिरातीनुसार आवश्यक 
पात्रता व अजात भरलेली माहिती. च मुळ कागदपत्राच्या तपासणीनंतर परिपुर्ण सिध्द होईल , अशा उमेदवारांचीच 
निवड करण्यात येईल, मुछ कागदपत्र पडताळणी करतेवेळी सदर कागदपत्रांमध्ये खोटी प्रमाणपत्र / असत्य अथवा 

चुकीची प्रमाणपत्र आढळल्यास त्यांच्याविरुध्द भा.द.वि नुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यांत येईल . 
वयोमर्यादा : 
सर्वसाधारण उमेदवाराकरिता-दिनांक ०१/०६/२०१८ रोजी उमेदवारांचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी व ३८ वर्षांपेक्षा 

जास्त नसावे. 
माजी सैनिक, रवेच्छा सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता वयोमर्यादा शिथिलक्षम करणेचे 
अधिकारजिल्हा निवड समितीकडे आहेत . 
अटी व शती . 

सदर नेमणुक ही पूर्णत: कंत्राटी पध्दतीने असेल. 
या नियुक्त उमेदवारास शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही . 

सदर नेमणुक ही करार पध्दतीने अकरा महिन्यांसाठी करण्यात येईल . 
४. उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर रु. १०० / - च्या बंधपत्रावर आदिवासी विकास विभाग , शासन निर्णय क्र शाआशा 

२०१८ / प्र.क्र .८४/ का १३,दिनांक ०६ मार्च २०१८ मधील विचरण पत्र -अ प्रमाणे करारनामा करणे बंधनकारक असेल . 
.. शासकीय आश्रमशाळांसाठी क्रिडा शिक्षक /क्रिडा मार्गदर्शकाची नियुक्ती करतांना हे नियुक्ती नियमित करण्याची 

अथवा समायोजन करण्याची कोणतीही मागणी/विनंती मान्य केली जाणार नाही. 
६. क्रिडा मार्गदर्शकास आश्रमशाळेत पूर्णवेळ निवासी राहून संबंधित मुख्याध्यापक तथा प्रकल्प अधिकारी यांनी दिलेल्या 

सूचनेनप्रमाणे कर्तव्य पार पाडावे लागेल त्याला अन्य नोकरी अथवा व्यवसाय करता येणार नाही . 
अर्ज करण्याची पध्दत व सूचना : 
१. केवळ रजिस्टर पोस्टाने / स्पीड पोस्टाने दिनांक ५१ जून २०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून ते अंतिम मुदत 
दिनांक २१ जून २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणा - या अर्जाचाच विचार करण्यात 
पईल . रजिस्टर / स्पीड पोस्टाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही मार्गाने पाठविलेले अर्ज तसेच विहित मुदतीनंतर प्राप्त अर्ज 

अपात्र ठरविण्यात येतील . 
२. उमेदवारांचे अर्जासोचत शैक्षणिक व अन्य प्रमाणपत्रांच्या सांक्षाकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. 
२. पात्रता धारण न करणा - या उमेदवारांना भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपान करणे, भरती प्रक्रिया रद्य करणे , 

पदांच्या एकुण संख्येमध्ये वाढ किंवा घट करणे, प्राप्त पात्र अर्जदारांनपैकी उच्चतम गुणवत्तेच्या गुणानुक्रमानुसार 
मुलाखतीच्या प्रक्रियेसाठी पात्र ठरणा - या सर्व अथवा निवडक उमेदवारांस मुलाखतीस बोलाविणे याबाबतचे 
अधिकार तसेच भरती प्रक्रिये संदभान वाद , तक्रारी बाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्ष, जिल्हा निवड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


१५ 


समिती तथा जिल्हाधिकारी , सोलापूर हे स्वत: कडे राखून ठेवत आहेत. त्याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही 

अथवा न्यायालयात दाद मागता येणार नाही . 
४. सेवायोजन कार्यालय, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण बोर्ड यांचेकडून शिफारस 

होणा - या उमेदवारांनी जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक व अन्य पात्रतानूसार विहीत नमुन्यात व विहीत 

मुदतीत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे 
५. माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत सैन्यात काम केल्या बाबतचे आवश्यक कागदपत्र व जिल्हा सैनिक बोर्डात 

नांचोंदणी केले असल्याबाबत प्रमाणपत्र व सेचा तपशील दर्शविणारे अभिलेख / प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक 
आहे. तसेच निवड झालेल्या माजी सैनिक उमेदवारांच्या कागदपत्राची सक्षम अधिका- यांकडून पडताळणी 

झाल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार नाही. 
६. सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ते पुर्वी पोलीस दलात सेवारत असल्याबाबतचा पुरावा सादर करावा, 

सदर कागदपत्रांची सक्षम अधिका - यांकडून पडताळणी झाल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार नाही. 
७. सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिसुचना क्र एस आर व्ही २००० / प्र.क्र .१७/ २००० / १२ , दि . २८ मार्च २००५ च 

शासन परिपत्रक एसआरव्ही-२०००/ प्र.क्र १७/२००० , दि . ०१ जुलै २००५ अन्वये विहीत केले नुसार लहान कुटुंबाचे 

प्रमाणपत्र नमुना अ भरणे आवश्यक आहे. उमेदवार अविवाहीत असल्यास अर्जात याबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा. 
८. अर्ज केला अथवा विहीत अर्हता धारण केली म्हणजे मुलाखतीस / कागदपत्र पडताळणीस बोलविण्याचा अथवा 
नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही . निवडीच्या कोणत्याही टण्यावर अर्जदार विहित अर्हता धारण न करणार 
आढळल्यांस अथवा खोटी माहिती पुरविल्यास अथवा एखादया अर्जदाराने त्याच्या निवडीसाठी निवड समितीवर 
प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणला अथवा गैर प्रकारचा अवलंब केल्यास त्यांस निवड प्रक्रयेतुन बाद करण्यात येईल 
तसेच नियुक्ती झाली असल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची नियुक्ती समाप्त करण्यांत येईल व त्यांच्या 
विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यांत येईल . 
चारित्र्य पडताळणी अंती आदोपार्ह बाबी आढळून आल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी/ सेवेसाठी पात्र राहणार 

नाही. तसेच कोणत्याही टण्यावर असे उमेदवार अपात्र ठरतील . 
१०.निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक त्या सर्व प्रमाणपत्र / हमीपत्र इ. यांची पुर्तता करुन देणे आवश्यक राहील तसेच 

त्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी विहीत पध्दतीनुसार करुन घेणे बंधनकारक राहिल . 
११. मुलाखतीस तसेच कागदपत्र पडताळणीस उमेदवारांस स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 
१२. वरील अटी व शर्ती, नियमाव्यतिरिक्त शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व निर्णय लागू राहतील , 
१३. सदर भरती प्रक्रियेसंदर्भात निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहिल . 
१४.जाहिरातीमधील काही मुद्ये शासन निर्णयाच्या विसंगत असल्यास शासन निर्णय अंतिम राहिल . 
१५. पात्र/ अपात्र उमेदवारांची यादी कार्यालयातील सुचना फलकावर लावण्यात येईल त्या संबंधी स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला 

जाणार नाही. 


९ . 


आर. आर . सोनकवडे , 
सदस्य सचिव जिल्हा निवड समिती तथा 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

सोलापूर 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १ ९ ४० 


शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रिडा शिक्षक/ मार्गदर्शक - सन २०१८-१९ 


अर्जाचा नमुना 


पासपोर्ट आकराचा रंगीत 
फोटो 


अर्जाचा कार्यालयीन नोंदणी क्रमांक 
(कार्यालयीन कामकाजाकरिता ) 


अर्जदाराने भरावयाची माहिती 


१. अर्जदाराचे पुर्ण नांच 

स्वत : चे नांव 


वडीलांचे नांव 


आडनांव 


मराठीमध्ये 


इंग्रजीमध्ये 

२. धर्म 


जात 


३. जातीचा प्रवर्ग 


४. लिंग 


५. अर्जदाराची जन्म तारिख 


वर्ष 


महिने 


६. अर्जदाराचे ( दि . ०१/०६/२०१८ रोजीचे ) 
७. अर्जदाराची वैवाहीक स्थिती 


विवाहीत 


अविवाहीत 


८. अर्जदाराचा अधार क्रमांक 


१. अर्जदाराचा पत्रव्यवहारासाठी पत्ता (पिनकोड सहित ) 


१०. अर्जदाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


होय 


नाही 


होय 


नाही 


होय 


११. अर्जदाराचा इ- मेल आय डी 
१२. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी आहे काय ? 
१३. अर्जदार हा माजी सैनिक , स्वेच्छा सेवानिवृत्त 

पोलीस अधिकारी / कर्मचारी आहे काय ? 
१४. अर्जदार हा किमान विद्यापीठ स्तरावर कोणत्याही 

खेळाचे प्रतिनिधीत्व केलेले आहे काय ? 
१५. असल्यास कोणत्या खेळाचे प्रतिनिधीत्व केलेले 

आहे . 
१६. अर्जदारास क्रीडा मार्गदर्शक किंवा प्रशिक्षणाचाबत 

अनुभव आहे काय ? 
१७. अनुभव असल्यास 


नाही 


होय 


नाही 


वर्ष 


महिने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१७ 


११.अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता 


प्राप्त गुण 


Mal 


अ.क्र परिक्षेचे नांव बोर्ड विद्यापीठ उत्तीर्ण वर्ष 

एकुण गुण 

टक्केवारी 
एस . एस . सी 
एच.एस.सी 
पदवी 
व्यवसाईक पात्रता 
( एन . आय . 
एस / बी.पी.एड / बी.एड 
( शारिरिक शिक्षण ) 
उच्च शैक्षणिक पात्रता 

वरील नमुद केलेला तपशिल माड़ो माहितीप्रमाणे पुर्णपणे सत्व आणि बरोबर आहे. या पदासाठी विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता याची खात्री करूनच हा अर्ज मी करित आहे. मी आणखी असेही प्रमाणित करतो की , मी वर दिलेली माहिती 
खोटी अगर चुकीची आढळून आल्यास माझी निवड रदद होणे व त्या अनुषंगाने होणा- या इतर कार्यवाहीस बांधील राहिल 
याबाबत माझी कोणतीही तक्रार रहाणार नही . 


दिनांक 


उमेदवाराचेपुर्ण नाव 


ठिकाण 


उमेदवाराची स्वाक्षरी 


अजर्जा सोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे ( कार्यालयीन उपयोगासाठी ) 


170 


अ.क्र तपशिल 

प्राप्त / अप्राप्त 
अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखल्याची साक्षांकित प्रत 
अर्जदाराचा जातीचा दाखल्याची साक्षांकित प्रत ( लागु असल्यास) 
अर्जदाराच्या शेक्षणिक पात्रतेच्या गुणपत्रिकेची साक्षांकित प्रती 
अर्जदाराच्या बी.पी.एड / बी.एड ( शारिरिक शिक्षण) परिक्षेच्या गुणपत्रिकेची 
साक्षांकित प्रत ( लागु असल्यास ) 
अर्जदार हा माजी सैनिक , स्वेच्छा सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी 
असल्यास अनुषंगीक कागदपत्रे 
किमान विद्यापीठ स्तरावर कोणत्याही खेळाचे प्रतिनिधीत्व केलेले असल्याचा 
अनुषंगीक कागदपत्रे 
अर्जदाराकडे अतिरिक्त शैक्षणिक पात्रता असल्यास अनुपंगिक गुणपत्रकाची 
साक्षांकित केलेली प्रत 
अर्जदाराने विद्यपीठीय स्तरापेक्षा उच्च स्तरावर कोणत्याही खेळाचे प्रतिनिधीत्व 
केलेले असल्यास त्याचा अनुषंगीक कागदपन्ने 
विहीत नमुन्यातील लहान कुटुंबांचे प्रमाणपत्र 
अर्जदाराच्या आधार कार्डची साक्षांकित केलेली छायांकित प्रत 
सक्षम अधिका -यांने निमित केलेले रहिवास प्रमाणपत्राची साक्षांकित केलेली 
छायांकित प्रत 
अनुभवाचे प्रमाणपत्र 

प्रमाणित करण्यात येते की , अर्जातील आवश्यक असणारी अनुषंगीक कागदपत्र तपासणी केली असता पुर्ण / अपुर्ण 
आढळून आली करिता सदरचा अर्ज हा समितीने पात्र / अपात्र ठरविला आहे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


